महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास 
महामंडळ मर्या. यांस सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरीता ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) निधी 
वितरीत करण्यास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : इमाव-२०२३ /प्र.क्र.५२/ महामंडळे 
मोती महल, खोली क्र.२, २ रा मजला, 
१९५ जे.टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२०. 
दिनांक : २५ जुले,२०२३. 


वाचा : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, 2023 
२) महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे पत्र 
क्र.इमाविवि/२०२३-२४/लेखा/४८१, दि.३० जून , २०२३ 


शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास सन २०२३-२४ या 
वित्तीय वर्षाकरीता व्यवस्थापन व प्रशासनावरील खर्च भागविण्याकरीता (०३) (०१) सहाय्यक 
अनुदान (अनिवार्य) प्रधान लेखाशिर्ष २२२५ ई ८५७ अंतर्गत ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) यासाठी 
रक्कम रु. १०,६७,३६,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी सदुसष्ट लक्ष छत्तीस हजार फक्त) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. 


सदर तरतूदीमधून बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध म्हणजेच १० % च्यामर्यादेते रु. 
१,०६,७३,६००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सहा लक्ष त्र्याहत्तर हजार सहाशे फक्त) इतके ३६- 
सहायक अनुदान (वेतन) खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


१. योजनांतर्गत निधीतील खर्चासाठी शासनाने ठरविलेले निर्बंध काटेकोरपणे अंमलात आणावेत. 
तसेच, ज्या योजनेसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच योजनेसाठी निधी खर्च 
करण्यात यावा. 

२. व्यवस्थापनावरील खर्च मर्यादित ठेवण्याच्या दृष्टीने कामकाजात सुसूत्रता आणावी. 

३. विविध बाबींवर खर्च केलेल्या रकमांची तपशीलवार माहिती व त्यावर केलेला खर्च याची 

सविस्तर माहिती शासनास सादर करावी. 

कार्यालयीन खर्चात काटकसर करावी. 

महामंडळाने कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 

सदर योजनेचा निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासण्याच्या अधीन वितरीत करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त निधीचा खर्च करतांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण वित्तीय नियम, योजनेच्या 

अटी व शर्ती, CVC मार्गदर्शक सूचना, CAG निरीक्षणे इ. अनुपालन करून निधीचा विनियोग 
करावा. 

८. संदर्भ क्र.१ येथे नमूद परिपत्रकातील प्रत्येक अटींची पूर्तता महामंडळाकडून करण्यात यावी. 


क ह यी 


शासन निर्णय क्रमांकः इमाव-२०२३ /H.H.42 / महामंडळे 


९. परिपत्रकातील सूचनेनुसार वेतन अनुदान अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS 
द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम 
एकत्रितरित्या offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


२. वरील अनुदानाबाबत उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम आहरित करण्यासाठी 
लेखाधिकारी (रोखशाखा), आहरण व संवितरण अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना घोषित करण्यात आले आहे. त्यांना सदर अनुदान म.को.नि.४४ म.को.नि. ४४ 
(अ) मधील नमुन्यातील देयकान्वये महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ 
(मर्यादित), मुंबई यांस संवितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र राज्य इतर 
मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (मर्यादित), मुंबई सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येणारे सहायक अनुदान (वेतन) हे बिनशर्त सहायक अनुदान आहे. 


३. या बाबीवरील खर्च मागणी क्र. झेडजी-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, १०२, आर्थिक 
विकास, (०३) स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान (०३) (०१) महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्ग वित्त 
व विकास महामंडळाला सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) (२२२५ ई ८५७), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


४. हा$छशासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, 
दि. १२ एप्रिळ, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


च्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२५१६४९५४६२३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NIVEDITA LOKESH WARULE 


LOKESH WARULE : ” 


WARULE 
Date: 2023.07.2: 


(नि.लो.वारुळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१) उप सचिव (अर्थसंकल्प), विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्ग वित्त व विकास महामंडळ मर्या., मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमाव-२०२३ /H.H.42 / महामंडळे 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प-३/साउ) मंत्रालय, मुंबई. 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा/अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

९) निवडनस्ती (महामंडळे). 


३ 
४ 


4 
& 
9 
८ 


YS sir > i TES > hi 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


